सन २०१८-१९ BA कृषी यांत्रिकीकरण 
उप अभियानांतर्गत अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गासाठी रु.८१८.१७ लक्ष निधी 
वितरित करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृयायो-०६१८/प्र.क्र.२०२/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: ३० मार्च, २०१९ 


संदर्भ :- 
१) कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-अ, दि.२७ एप्रिल, २०१८. 
२) केंद्र शासनाच्या कृषी व शोतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.१३-८७/२०१६-॥॥&1(&>),दि. २५ मे,२०१८. 
३) केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.3-१/२०१५-॥॥&1(&>),दि. १२ जून,२०१८. 
8) कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः कृयांउ-१०१७/ प्र.क्र.६४/१७/१४-ओ,दि. २७ जून, २०१८ 
५) केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.३-१/२०१५-॥॥&1(&>),दि.५ जुले,२०१८. 
) 
) 
) 
) 


६) आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.११/कार्या-६, दि.७ जुले, २०१८ 
७) कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः कृयायों-०८१८/प्र.क्र.२०२/१८/१४-ओ,दि.१८जुले,२०१८ 
८) कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक: कृयायों-०६१८/प्र.क्र.२०२/१४-अ,दि.१९ जुले,२०१८. 
९) आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.११/कार्या-६,दि.७ ऑगस्ट, २०१८ 
qo) कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकःकृयायों-०६१८/प्र.क्र.२०२/१४-अ,दि.१४ ऑगस्ट,२०१८. 
११) कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०१८/प्र.क्र.(११२(१/१८)/२-अ,दि.१ नोव्हे, २०१८. 
१२) कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांकः कृयायों-०८१८/प्र.क्रर४३/१४-ओ,दि.१६ नोव्हेंबर,२०१८ 
१३) आदिवासी विकास विभागाचा झासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.११/कार्य-६,दि.२२ जानेवारी, २०१९ 
) 
) 


१४ केंद्र शासनाचे पत्र H.3-9/2094/M & (1 & P) दि.४ डिसेंबर, २०१८. 

१५) कृषि संचालक (नि.व गु.नि) यांचे पत्र क्र. जा.क्र/कृयांउअ १८-१९/निधी/अनु.वा./गु.नि-५/१०८/२०१९, 
दि. २६ मार्च, २०१९ 

१६) आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.११/कार्य-६,दि.३० मार्च, २०१९. 


प्रस्तावना - 


राज्यात केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान राबविण्यात येत आहे. सदर उप 
अभियानांतर्गत एकूण आठ घटक असून, त्यापैकी घटक क्र.३ व ४ राज्यात राबविण्यात येत आहेत. 
यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीच्या हिळ्याचे प्रमाण ६०: ४० असे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःकृयायों-०६१८/प्र.क्र.२०२/१४-ओ 

केंद्र शासनाने अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी केंद्र हिऊ्याचा दुसऱ्या हप्त्याचा रु.१५०० लक्ष निधी 
वितरीत केला आहे. कृषि संचालक (नि.व गु.नि) यांच्या संदर्भाधीन दि.२६ मार्च, २०१९ च्या पत्रास 
अनुसरुन केंद्र हिस्साचा रु.४९०.९० लक्ष व त्यास आवश्‍यक समरुप राज्य (SSAA रु.३२७.२७ लक्ष 
असा एकूण रु.८१८.१७ लक्ष निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 
१. सन २०१८-१९ या वर्षात अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाची 


अंमलबजावणी करण्यासाठी रु.८१८.१७ लक्ष (रुपये आठ कोटी अठरा लक्ष सतरा हजार फक्त) 
निधी आयुक्त, (कृषी) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे (बीडीस) उपलब्ध करुन देण्यात 
येत आहे. 

२. सदर निधीमध्ये केंद्र व राज्य हिऱड्याचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे:- 


(रु. लाखात) 
अ. योजनेचे नाव अनुसूचित जमाती एकूण 
क्र. केद्र हिस्सा ((०%) । राज्य हिस्सा (४०%) 
ie कृषी यांत्रिकीकरण उप अभियान ४९०.९० ३२७.२७ ८१८.१७ 
३. केद्र हिऊ्याचा निधी फेब्रुवारी, २०१९ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर 


केलेल्या व राज्य fea निधी पुनर्विनियाजनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या खालील 
लेखाशीर्षखालील तरतूदीमधून खर्च करण्यात यावा. 


केंद्र राज्य 
मागणी क्रमांक:- टी-५ मागणी क्रमांक:- टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
(००) (७९६)-जनजाती क्षेत्र उपयोजना (००) (७९६)-जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(०१) (११ कृषी उन्न्ती योजना- कृषी । (०१ (१०) कृषी उन्न्ती योजना- कृषी 
यांत्रिकीकरण उप अभियाना (कें.पु.यो) यांत्रिकीकरण उप अभियाना (कें.पु.यो), 
(केंद्र हिस्सा-६०%), (राज्य हिस्सा-४०%), 
(२४०१५४५९), ३३ अर्थसहाय्य (28o9A884), ३३ अर्थसहाय्य 


४. सदर निधी खर्च करण्यासाठी कृषि संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्तालय, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून, सदर निधीचे 
जिल्हानिहाय वितरण करण्यास त्यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःकृयायों-०६१८/प्र.क्र.२०२/१४-ओ 

__५. या उप अभियानाकरीता वितरीत करण्यात आलेला निधी वार्षिक कृति आराखड्यात मंजुर 
केलेल्या वाबींबर अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी खर्ची टाकावा. तसेच, अनुदानाची रक्‍कम 
लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर PFMS बँक खात्यामधून जमा करण्यात यावी. 


६. सदर निधीमधून राबवावयाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करताना, कृषी यांत्रिकीकरण उप 
अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना, दि.२७ Ves, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या, 
उन्नत शेती समृध्द शहोतकरी अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना, केंद्र शासनाच्या दि.५ जुले, २०१८ 
च्या पत्रातील सूचना, अटी व शार्तीचे तसेच दि.१८ जुले, २०१८ च्या शासन निर्णयातील 
HV ar व विहीत कार्यपद्धतीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनैपचारिक संदर्भ क्रमांक.९४ व्यय-१, दि.२५ मार्च,२०१९ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेस तसेच आदिवासी विकास विभागाने संदर्भाधीन दि.३० मार्च, २०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन व वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं- 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दि.२ एप्रिळ, २०१८ मधील अटींची पुर्तता करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३३११२५३४८५४०१ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRAN N PATIL 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=657661007c4f6885bf8deae62f1 3606632589e592d8c18ce 


b9a49bfd3047 1850, postalCode=400032, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=64a3950913946fa68fe576faead463fd8ae1e3844a82 


0d921b663674927a476e, ou=AGRICULTURE DEPT, 
o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=KIRAN N PATIL. 
Date: 2019.03.31 13:04:49 +05'30' 


(डॉ. किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२. मा.राज्यमंत्री (कृषि),मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. सर्व सन्माननीय विधी मंडळ सदस्य, द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव (कृषि), मंत्रालय,मुंबई-३२ 

५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. संचालक ( निविष्ठा व गुण नियंत्रण), कृषि आयुक्‍तालय,पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःकृयायों-०६१८/प्र.क्र.२०२/१४-ओ 


७. सर्व संचालक/सह संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

८. विभागीय कृषि सह संचालक (सवी 

९. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखा परिक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता) 
११.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२.नियोजन विभाग (का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३.वित्त विभाग ( व्यय-१ व अर्थसंकल्प - १३) मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४.मा.राज्यमंत्री ( कृषि) यांचे खाजगीसचिव 

१५.मा.मंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव. 

१६.निवड नस्ती (कार्यासन -१४ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


